महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
डॉ. संजय सिताराम बोदडे, वैद्यकीय अधिक्षक, 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांची मा.राज्यपालांचे 
परिवार प्रबंधक आस्थापनेवरील मा.राज्यपालांचे भिषक 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Beal क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र. २९९/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत संकुल,१० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २० नोव्हेंबर, २०१९ 
वाचा- १) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई यांचे पत्र क्र. २०१९/जी/पी-५/४४५, 
दि.१८.११.२०१९ 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष-१/टे-६(प्र)महामहिम 
राज्यपाल/राजभवन/ भिक्षक/डॉ. बोदडे/नियुक्‍ती/६०५१/२०१९, दि. १९.११.२०१९ 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मेंट्रीक्समधील वेतन स्तर एस २३ : ६७७००- 
२०८७००) मधील जिल्हा aed चिकित्सक संवर्गातील डॉ. संजय सिताराम des, वैद्यकीय अधिक्षक, 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांची मा.राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक आस्थापनेवरील मा. राज्यपाल यांचे 
भिषक या पदावर पुढील areata प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन डॉ. संजय सिताराम बोदडे, 
वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्वरित 
कार्यमुक्त करावे. तसेच डॉ. संजय des यांनी त्यांचा पदभार संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई यांच्या 
सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर त्वरीत रुजू व्हावे व रुजू अहवाल 
संबंधितास व शासनास सादर करावा. 
3: हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१६०२०८९९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Vishnudas eee dr 
st=Maharashtra, 
Pundlikrao SN mes 
Ghodke oe आ त री 
Date: 2019.11.20 17:05:06 --05'30' 
(वि.पुं.घोडके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा. मुख्यसचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, रा.आ.अ., मुंबई 
४) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 


Cc 
es 


शासन आदेश क्रमांक नियुक्‍ती-२०१९/प्र.क्र.२९९/सेवा-२ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे 


जिल्हा ated चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, ठाणे 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर 

१०) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११) सहायक अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१३) वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे 

१४) डॉ. संजय सिताराम बोदडे, वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे 
(व्दारा संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई ) 

१५) निवडनस्ती (सेवा - २) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


